RATE 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 10th December 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ४५ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३-९, २०१५/ अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ [ पृष्ठे ८,किंमत : रुपये १०. ०० 

__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


का 


पृष्ठे 
१ - १० 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब 
व चार- क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१- ८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि .पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १३७६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ .- भूसं .- अका- कावि - १३३७ -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ - २०१४ - प्र . क्र . ७७ - अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


अ. - एक -१ ( १७२२ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२-१८ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाचे अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघुसिंचन कामे , अमरावती , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 
अनुसूची - एक 

अनुसूची - चालू 
जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५ -४७- २०१२- २०१३ , 

हे . आर 
गाव- अळणगांव , तालुका - भातकुली, जिल्हा- अमरावती 

५५७ 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

०१ ( पो . ख .) 
हे . आर 


(३ ) 


० 


- 


० 


wwe 


० 


०८१ 


० 


० ८३ 


१३३ 
००१ ( पो . ख .) 


१२ 
१८ / २ 


०९१ 


००१ ( पो . ख .) 


१३९ 
००२ ( पो . ख .) 
१३३ 
० ०८ ( पो . ख .) 


१८ / ३ 


० ९० 


००१ ( पो . ख .) 
१२ ११ 
१६१ 


३ ०० 


० २५ ( पो . ख .) 


.60 


० 


० 


८ ३९ 
००३ ( पो . ख .) 
७६७ 
००६ ( पो . ख .) 


Y 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३-९ , २०१५/ अग्रहायण १२- १८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


(२) 


हे . आर 
० ३९ 
०५४ 


२०० 


२०४ 


०७३ 


२०९ 


२११ 


हे . आर 
५३१ 
० १८ 
०३६ 
११९ 
५५० 
३४४ 
० ०४ ( पो . ख .) 
४ ५२ 


२१४ 


००१ ( पो . ख . ) 
०४० 
००१ ( पो . ख .) 
५४५ 
००३ ( पो . ख .) 
२ ३२ 


२१८ 


२२७ 


२२८ 


१०३३ 


१०३ 


२३० 


० १५ ( पो . ख .) 
१६५ 
००१ ( पो . ख .) 


० 


० 


२३४ 


०९६ 


० 


० 


९६ /१ 
९७/ १ 
९७/ २ 
९७/ ३ 


२३६ 
२३९ 


०६३ 
० ५० 


० 


० 


२४० 
२४२ 


० 


००३ ( पो . ख . ) 


० 


१०० 


१०३ 


२४३ 
२५३ 


१०८ 


० १४ ( पो . ख .) 


२५९ 


०३३ 


१११ 
११८ 


२६२ 


० ८२ 


२ २० 
००४ ( पो . ख . ) 
३६९ 
२०० 
००५ ( पो . ख .) 
२०९ 
१६३ 
००१ ( पो . ख .) 


१२१ 


० ८१ 


२६६ 


० 


२७६ 


० 


० 


२७७ 


३११ 


० 


१३८ 


० 


२७८ 
२७९ 
२८० 


१५२ 


००७ ( पो . ख .) 
२ ३८ 
० १२ ( पो . ख . ) 
० ३५ 


२८५ 
२८६ 


१५६ 


२८७ 


१६० 


० 


० १५ ( पो . ख .) 


२९० 
२९२ 


१६३ 


080 


१६४ 


१७९ 


८ ६० 
० ११ 
००१ ( पो . ख .) 


२९३ 
२९७ 
२९९/ २ 
२९९/ ५ 
३०० 
३०२ 


१८१ 


८१ 


૧૮૭ 


१९० 


३०३ 
३०४ 
३०५ 


१९१ 
१९५ 


० ८६ 
००९ ( पो . ख .) 
०२४ 


१९९ 


०८८ 


३०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२ - १८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची – चालू 
( २) 


( १ ) 


हे . आर 


( ३) 
हे . आर 
०६३ 
० ३० 


३०८ 


०३८ 


१०१ 
१०२ 


१३४ 
१३५ 


३०९ 
३१० 


१०३ 


८ ८२ 


१३६ 
१३७ 


० २२ ( पो . ख .) 


१०४ 


१३८ 


३५० 
३५९ 
३६० / १ 
३६०/ २ 
३६० / ३ 
३६० / ४ 
३६०/ ५ 
६० 
३६१ 


१०५ 
१०६ 


१०७ 
१०८ 


१४१ 


१४२ 


१०९ 
११० 


३६२ 


३१२ 
३१३ 
३१४ 
३१६ 
३२० 
३२१/ १ 
३२१/ २ 
३२१ / ३ 
३२१ / ५ 
३२२/ १ 
३२२ / २ 
३२८ 
३२९ 
३३० 


३८० 
३८३ 


१४५ 


x 


१४६ 


१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 


३८४ 
३८५ 


१४७ 


४ ६४ 


१४८ 


३८६ 


१४९ 


११६ 


०३६ 


३८७ 
३८८ 


१५० 


११७ 


१५१ 


३८८ 
३८९ 


११८ 
११९ 


३३१ 
३३२ 


१५२ 
१५२ 


०५४ 
००५ ( पो . ख .) 
०८१ 
१६६ 
००२ ( पो . ख .) 
१०८ 
००२ ( पो . ख .) 
०८३ 
२५१ 


१५४ 
१५५ 


१२० 


३३३ 


१५६ 


३३४ 


१५७ 


३९५ 


१०८ 


१२१ 
१२२ 
१२३ 


१५८ 


४०१ 
४०६ 


१६४ 


१५९ 


३३७ 
३४० 
३४१ 
३४२ 
३४४ 


० 


१६० 


१२४ 
१२५ 
१२६ 


४०८ 


० 


४०९ 


१६१ 
१६२ 


० 


२५९ 


१२७ 


३४६ 


० 


१२८ 


३४८ 


० 


एकूण क्षेत्र 


१ 


क्षत्र 


. . 


२८४ ५५ 


० 


१२९ 
१३० 


३४९ 
३४९ 
३४९ 


० 


एकूण पो . ख . . . 


१७५ 


० 


O 


१३१ 
१३२ 
१३३ 


३४९ 


० 


भूसंपादनाचे संपादित एकूण क्षेत्र . . 


२८६३० 


३४९ 


0x0 


० 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

: - निम्न पेढी प्रकल्प , ता . भातकुली , जि . अमरावती . 

निभा येथे पेढी नदीवर धरण बांधून पाणी अडविणे व कालवे, वितरीका याद्वारे 
सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे . सदर प्रकरणी निम्न पेढी प्रकल्पा अंतर्गत (निम्न 
पेढी प्रकल्पांच्या बुडीत क्षेत्राकरिता .) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२-१८ , शके १९३७ 


समाजाला मिळणारे लाभ 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


: कोरडवाहू शेतीकरिता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात 

वाढ होईल . तसेच पिण्याचे व औद्योगिक वापराकरिता पाणी उपलब्ध होणार 
आहे . लोकांचे आर्थिक व सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पुरक 
व्यवसाय व रोजगार मिळेल . 
अनुसूची-तीन 
: - निम्न पेढी प्रकल्पाचे धरणाचे बुडीत क्षेत्रातील हातुर्णा हे गाव पूर्णतः बाधित होत 

आहे. म्हणून विस्थापन करणे आवश्यक आहे. मौजा हातुर्णा येथील बुडीत 
क्षेत्रात जाणा- या शेत जमिनीचे सदर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे . 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

पेढी प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परीणामाचे निर्धारण ( EIA) केंद्र शासन पत्र 
क्र . ज .- १२०११- ४० - २००७- १ अ -१ , दि . २२ -२ - २००८ अन्वये उक्त अधिनियम , 
२०१३ मधील नियम , ६ ( २) परंतुकानुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या ( SIA) 
तरतुदी लागु नाहीत . 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश. 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

: - जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अमरावती 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , यांचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर अमरावती. 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची , अधिसूचना क्र . आरपीए- २०१५ -प्र. क्र . 
__ आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

१२९ ( १ )-र- १ , दिनांक २८ मे , २०१५ . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघुसिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : ५ नोव्हेंबर , २०१५. 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १३७७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ .- भुसं .- अ. का .- कावि - १६९४- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनूसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक - मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन -मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


_ 


_ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२-१८ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्वे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन होत 
नाही . त्याची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाचे अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 


__ आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन , अधिकारी अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९- ४७-२००८ - २००९ , 
गाव - राजना पुर्णा (मेघनाथपूर ), तालुका- अचलपूर , जिल्हा- अमरावती . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


२९६ 


२ ९८ 


। 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पकार्याचे नाव 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

पाझर तलाव मेघनाथपूर मौजा- राजना पुर्णा . 
राजना पुर्णा येथे पाझर तलाव निर्माण करणे . 
या पाझर तलावाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक 
हितासासाठी शेतातील विहीरीची पाण्याची पातळी वाढ,सिंचन सुविधा, मत्स्यव्यवसाय , 
गुरे ढोरांना पिण्याकरिता पाणी , इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 


। 


। 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भूसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमध्ये कोणतीही 
व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५/ अग्रहायण १२-१८ , शके १९३७ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
: - भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 

पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई 
दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसुचनेअन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून 
सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

प्रस्तावात नमूद भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन प्रकल्पाकरिता संपादित 
आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

कराव्याची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होत नाही 

म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : - निरंक . 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


( 


वश्यकता 


19 


स 


: 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अचलपूर : 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १३७८ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक -मं . अ.- उपजिभूसं - लसिंकामे- कावी -९७० -२०१५ . 

मा . जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे कलम ११ प्रसिद्धी पत्र क्रमांक प्र. अ.- भूसं .- अ. का .- कावि-०८ -२०१५, दिनांक २४-३ -२०१५ , अन्वये उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ), लघुसिंचन कामे अमरावती यांचेकडील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३- ४७-२०१२- १३ मौजा पेढी , ता . भातकुली, जि . अमरावती या प्रकरणात 
कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक जून २५- जुलै १, २०१५ ला पान ६- ७ अनुक्रमांक ६२१ वर 
प्रसिद्ध झालेली आहे . सदर अधीसूचनेत पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

संपादनाचे प्रयोजन :- निम्न पेढी प्रकल्पाअंतर्गत डाव्या मुख्य कालव्याच्या बांधकामाकरीता. 


या करीता 


अ . क . 


अंदाजे क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 


हे . आर 
१०० 


कृपया असे वाचावे 
सर्व्हे नंबर / 

अंदाजे क्षेत्र 
गट नंबर 

हे . आर 
निरंक 

निरंक 
सरकारी जमीन असल्यामुळे कलम ११ चे अधिसूचने 

मधून वगळण्यास यावे. 


४ 


९९ 


उक्त नमूद अधिसूचनेमधील इतर मजकुरात कोणताही बदल नाही . 


अमरावतीः 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ३-९ , २०१५ / अग्रहायण १२-१८ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १३७९ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - कली-विभूअ - लाक्षे- कावि - २१२- २०१५. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लाभक्षेत्र , यवतमाळ यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७ - २०१५ - १६ मौजा गोरेगांव , ता . दारव्हा मध्ये 
कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक सप्टेंबर , १७- २३ - २०१५ अनुक्रमांक १०४७ वर प्रसिद्ध 
झालेली आहे . त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


या करीता 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 

हे . आर 


असे वाचावे 

संपादित क्षेत्र 
हे . आर 
०२७ 


११६ 


० १५ 


११६ 


११८ 


० १८ 
०२४ 


१६३ 


११८ 
१६३ 
१६४ / १ 
१६४/ २ 


**** 


० 


१६४/ १ 
१६४/ २ 


० 


एकूण . . ० ९२ 


एकूण . . 


१०९ 


दिनांक १ डिसेंबर , २०१५ . 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १३८० . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - कली-विभूअ- लाक्षे- कावि - २१३- २०१५. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लाभक्षेत्र, यवतमाळ यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ - ४७- २०१५ - १६ मौजा गोरेगांव , ता . दारव्हा मध्ये 
कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक सप्टेंबर १७- २३ , २०१५, पान ६१६३ अनुक्रमांक १०४८ वर 
प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


या करीता 
गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 

हे . आर 


२७८ 


कृपया असे वाचावे 
गट क्रमांक 

संपादित क्षेत्र 
हे . आर 
१४८ 
२७८ 
१६८ 
०६८ 
० १८ 


० 


० 


० 


उउ 


० 


० 


एकूण . . 


४९३ 


एकूण . . 


६८० 


यवतमाळ : 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 

लाभक्षेत्र , यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


